महाराष्ट्र शिक्षण सेवा ( प्रशासन शाखा) गट-अ 
मधील अधिकाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्यांमध्ये 
अंशत: बदल करण्याबाबत 

शिक्षणाधिकारी व तत्सम 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः बदली 3929 /प्र.क्र.८९/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०९ ऑगस्ट,२०२१. 


वाचा:- शा.शि.व क्री.वि. शासन आदेठा क्र. बदली ३१२१/प्र.क्र.८९/प्रशा-२, 
दिनांक ३०.०७.२०२१. 


शासन आदेश- 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्ये पार 


पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतुदीनुसार दिनांक ३१ मे, २०२१ 
रोजी तीन वर्षाचा कालावधी पूर्ण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या बदलीचे आदेश दिनांक ३०.०७.२०२१ 
रोजी निर्गमित करण्यात आले आहेत. त्यामध्ये काही अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापनेत अंशत: बदल 
करण्याचा निर्णय शासन स्तरावर घेण्यात आळा आहे. नागरी सेवा मंडळ क्र.१ यांनी सक्षम 
प्राधिकारी यांना शिफारस केली होती व सक्षम UHR दिलेल्या मान्यतेनुसार खालील 
तक्त्यात नमूद अधिकाऱ्यांच्या बदलीच्या पदस्थापनेमध्ये त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्रमांक-४ मध्ये 
दर्शविलेल्या सुधारित पदस्थापनेच्या ठिकाणी पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ. नाव व पदनाम दि. ३०.०७.२०२१ अन्वये | सुधारीत पदस्थापना अभिप्राय 
क्र करण्यात आलेली 
पदस्थापना 
[2] २ ३ as तण 4 
¥ श्रीमती माधुरी सावरकर, | शिक्षणाधिकारी (माध्य.), | शिक्षणाधिकारी (माध्य.), | विनंती 
विभा. सहसचिव, नागपूर जि.प. गोंदिया जि.प. वर्धा नुसार 
विभा. मंडळ, जि. नागपूर 


२. सदर अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नवीन पदाचा पदभार त्वरित स्विकारावा तसेच त्यांनी अनधिकृत 
रजेवर जाऊ नये. बदली रद्द करण्यासाठी कुठल्याही स्वरुपाची आवेदने सादर केल्यास, ते 
शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरतील याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 


शासन Beal क्रमांकः बदली ३१२१/प्र.क्र.८९/प्रशा-२ 


३. आयुक्त (शिक्षण) पुणे यांनी या आदेशाप्रमाणे सदर अधिकाऱ्यांना त्यांच्या सध्याच्या 
पदभारातून तात्काळ कार्यमुक्‍त करण्याबाबत संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांना तातडीने कळवावे व 
बदली झालेले अधिकारी विहित कालावधीत दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू होतील, याची 
खातरजमा करावी व याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. 

४. सदर शासन Seay महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०८१०१७०१२३२६२१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Charushila Devendra Chaudh 
nt OF 


Charushila Devendra: een 


hi 
2.5.4.20=b99d7dca0e63be 1 bd1b7158b9523537dcc1d46bc80776864 


7a9ed4ff3816ecf3, 
all रि 1; 1०0८60 
C h a 1 d h a r | serialNumber=a75e4cf904b78f2ae05 1843 He 6 ऐकत -2000560। 


03c945913b2bae935F, 
Date: 2021.08.10 17:09:42 +05'30 


(चारुशीला चौधरी ,) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 

प्रत, 

१. आयुक्‍त, शिक्षण आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२ सर्व शिक्षण संचालक 

३. संबंधित विभागीय शिक्षण उपसंचालक. 

४. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

५. संबंधित अधिकारी (आयुक्‍त (शिक्षण) यांचे कार्यालयामार्फत) 
प्रत माहितीसाठी, 

१. मा.मंत्री, शाळेय शिक्षण यांचे विशोष कार्य अधिकारी. 

२. अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक 

३. निवडनस्ती,प्रशा-२ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


